“पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका व पिंपरी- 
चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण घटक” 
पिंपरी पुणे कार्यालयाकरीता “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” घोषित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र.विघयो-३८१६/७५७/प्र.क्र.१९१/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २१ जून, २०१८. 


वाचा :- १. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.विघयो-३८१६/७५७/प्र.क्र.१९१/नवि-२७, 
दि.२८.०३.२०१८. 

२. उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना,विशेोष घटक,पिंपरी चिंचवड 
महानगरपालिका व नवनगर विकास प्राधिकरण घटक, पिंपरी-पुणे यांचे पत्र 
क्र.आस्था/उप संचालक, नगर रचनापिंचिंमवपिचिंनविप्राघ/२३, दि.१५.०६.२०१८. 

प्रस्तावना :- 

उपरोक्त वाचा येथील दिनांक २८.०३.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये “पिंपरी-चिंचवड 

महानगरपालिका व पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण घटक” या अभिनामाने विकास 
योजना विशेष घटक कार्यालय स्थापन करण्यास शासन मान्यता देण्या आली आहे. सदर 
कार्यालयाकरीता “आहरण व संवितरण अधिकारी” (ODO) म्हणून घोषित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र कोषागार अधिनिमय, १९६८ च्या नियम १५६ नुसार, “पिंपरी-चिंचवड 
महानगरपालिका व पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण yen”, पिंपरी, पुणे या 
कार्यालयासाठी नगर रचनाकार (राजपत्रित-गट-अ), पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका व पिंपरी- 
चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण घटक, पिंपरी, पुणे यांना कोषागारातून वेतन, भत्ते व इतर 
रकमांचे आहरण करण्यासाठी याद्वारे "आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 


०२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.संकीर्ण-१००९/प्र.क्र.२६/कोषा प्र-५, दिनांक 
२४.०६.२००९ मध्ये नमुद केल्यानुसार कार्यवाही करण्याची दक्षता सर्व संबंधितांनी घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः विघयो-३८१६/७५७/प्र.क्र.१९१/नवि-२७, 


०३ सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांच्या संगणक सांकेतांक 
२०१८०६२११५०३०४१७२५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


lly signed by Vishnu Shripati Patil 


Vishnu Shripati setccrrce since 


4508a75a7670415 1 2feeaa6b8f2dSbc8caf857fe02cd2 


9९40७७7726 


INumber=f8a0fc598f692587efafe9bd62df9e449fdf81c803c27ad 
a | £1782c97¢76ebch: shi i Pal 


(विष्णू पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

५. आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगपालिका,पुणे 

६. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचानालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण,पिंपरी, पुणे 

८. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. उप सचिव,वित्त विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 

१०.उप सचिव, नगर विकास विभाग (नवि-२२),मंत्रालय, मुंबई, 

११.उप संचालक,नगर रचना, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका व पिंपरी-चिंचवड नवनगर 
विकास प्राधिकरण घटक.पिंपरी, पुणे 

१२.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, नागपूर. 

१४.अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई. 

१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१६.निवडनस्ती / (नवि-२७). 


KKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


